नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 
पर्यटन संचालनालय, जिल्हा प्रशासन, नांदेड व 
गुरद्वारा प्रशासन, नांदेड यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने 
नांदेड येथे वीर बाळ दिवस व नांदेड महोत्सवाचे 
आयोजन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -विसस २०२२/११/प्र.क्र.६९८/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : संचालक, पर्यटन संचालनालय यांचे पत्र क्र. प.सं/प्रवजसं/नांदेड महो./३४०/२०२२/९४४९, 
दि.११ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय:- 


नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन संचालनालय, जिल्हा प्रशासन, 
नांदेड व गुरुद्वारा प्रशासन, नांदेड यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने नांदेड येथे वीर बाल दिवस व नांदेड 
महोत्सवाचे आयोजन करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. अटीव शार्ती 


१. जिल्हा प्रश्ञासनाद्वारे प्रस्तावित कार्यक्रमांचा सर्व खर्च जिल्हा वार्षिक योजना, 
जिल्हापरिषद, महानगरपालिका व सीएसआर च्या माध्यमातून करण्यात यावा. 


२. येणाऱ्या पर्यटक /भाविकांना जिल्ह्यातील इतर पर्यटन स्थळी MSRTC मार्फत प्रवास 
व्यवस्था स्थानिक पातळीवर करण्यात यावी. 

३. धार्मिक कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसरात dae जातील तर सांस्कृतिक कार्यक्रम गुरुद्वारा 
परिसराबाहेर सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित केले जातील. 


४. सदर कार्यक्रमाची प्रसिध्दी मोहिम ही पर्यटन संचाळलनालयाद्वारे व इतर क्षेत्रीय 
स्तरावरील कार्यक्रम राबविण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासन, नांदेड याच्यामार्फत 
करण्यात येईल. 


३. सदर महोत्सवाकरीता जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात 
येत असून समितीचे सदस्य खालील प्रमाणे राहतील :- 


१ जिल्हाधिकारी,नांदेड अध्यक्ष 
२ जिल्हा पोलीस अधिक्षक, नांदेड सदस्य 
३ आयुक्त, नांदेड- वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड सदस्य 
४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड सदस्य 
५ उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, औरंगाबाद. सदस्य सचिव 


४. जिल्हाधिकारी, नांदेड हे सदर महोत्सवाच्या आयोजनासाठी नोडल अधिकारी म्हणूनही काम 
पाहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसस २०२२/११/प्र.क्र.६९८/पर्यटन 


५. Way महोत्सव जिल्हा पर्यटनाला चालना देणारा असल्यामुळे या महोत्सवासाठी देशांतर्गत 
पंजाब राज्यातील तसेच विदेझ्ातून इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, न्यूझीलंड इत्यादी देशांतील पर्यटक 
आकर्षित होतील यासाठी पर्यटन संचालनालयाने विशेष प्रयत्न करावेत. 


६. सदर महोत्सवात राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांसाठी रु.४०.०० लक्ष व महोत्सवाच्या 
प्रसिध्दीसाठी रु.१०.०० लक्ष असे एकूण रु.५०.०० लक्ष इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर खर्च पर्यटन संचालनालयास प्रसिध्दी अनुदानापोटी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त 
होणाऱया मागणी क्रमांक झेडडी-४, पर्यटन (०२)(०४) प्रसिध्दी (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (3842 १९३१)-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
9 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२३१५५९५०३०२३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SANJAY NAMDEO ७ 


145936 186f52b6 1cb47b4246001e4cObbd80c48f89adeasi0 
3728608934214, postalCode=400032, hi 


yt 
ialNumber=5D495C041EC26693EC897030SB3BF74FDOE430FCD53 
917C7F440A44AC2DC6A30, cn=SANJAY NAMDEO JADHAV 
ste: 2022.11.28 16:18:41 +05'30" 


(संजय जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - ५, (लेखा TRAST व अनुज्ञेयता/, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २? (लेखा UR व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा, मुंबई. 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मंत्री (पर्यटन/, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
९. जिल्हाधिकारी,नांदेड. 
१०. पोलीस अधिक्षक, नांदेड. 
११. आयुक्त, नांदेड- वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 
१३. उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, औरंगाबाद. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड. 
१५. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अर्थसंकल्प/, मंत्रालय, मुंबई . 
१६. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


